सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद (धाराशिव) 
या नवीन रेल्वे मार्गाकरीता राज्य 


हिळऱ्यापैकी रु.४०.०० कोटी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-११२३/प्र.क्र.१८६/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-२१/०२/२०२४ 


वाचा : १) गृह (परिवहन)विभाग, शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-१२१८/प्र.क्र.२८२/परि.५, 
दि.१०/०२/२०२३. 
२) मुख्य अभियंता (बांधकाम) मध्य, मध्य रेल्वे, मुंबई यांचे पत्र 
= .EW/9&§/BA/EBR(P)/23-28, दि.१०/०१/२०२४. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील ग्रामीण विशहोषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व लवकरात लवकर 
हे प्रकल्प पूर्ण व्हावेत, हा दृष्टिकोन समोर ठेऊन अशा प्रकल्पांमध्ये राज्य शासनाने काही प्रमाणात आर्थिक 
सहभाग देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयाद्वारे सोलापूर- 
तुळजापूर-उस्मानाबाद (धाराशिव) या नवीन रेल्वे प्रकल्पास ५०% आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय घेण्यात 
आला आहे. सदर प्रकल्पास राज्य हिळ्याची रक्‍कम अदा करण्याबाबत मध्य रेल्वेने संदर्भाधीन w.2 वरील 
दि.१०/०१/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य शासनास विनंती केलेली आहे. त्यानुसार सोलापूर-तुळजापूर- 
उस्मानाबाद (धाराशिव) या नवीन रेल्वेमार्ग प्रकल्पाकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन नणय:- निर्णय:- 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी (Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction), Central Railway, CSMT, Mumbai), मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, 
मुंबई यांना सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद (धाराशिव) या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी राज्य हिळर्यापैकी 
रु.४०.०० कोटी (रु. चाळीस कोटी रुपये) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास राज्य शासन या निर्णयाव्दारे 
मंजूरी देत आहे. 


०२. शासनाने उप सचिव/सह सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व कक्ष 
अधिकारी/अवर सचिव, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित केले असून या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना उपरोक्त रक्‍कम प्रदान करण्यास 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.बी-७, ३००१ भारतीय रेल्वे धोरण निश्चिती, संचालन, 
संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, ००, ८००-इतर खर्च, (००), (००) (०२)-रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य 
शासनाचा सहभाग (लेखाशीर्ष ३००१ ००५४), ३२-अंडादाने या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
व तो सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०४. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२/०४/२०२३ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर 
देयकांन्वये आहरीत करण्यात येणा-या रक्कमेचे स्वरुप “अंशदाने” या तपशीलवार शीर्षाखाली येते. 
त्यानुसार तपासणी करावयाच्या सुचीत नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-११२३/प्र.क्र.१८६/परिवहन-५ 


०५. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२/०४/२०२३ मधील परिच्छेद क्र. ४ ते १८ वरील नमूद मार्गदर्शक सुचना तसेच अटी व 
श्तींची पूर्तता होत आहे. 


०६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७/१४६१, दिनांक 
१६/०१/२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.9७१/२०२४/व्यय-८,दिनांक २३/०१/२०२४ 
अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२११५१६५९३९२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by MADKAR PRATAP SAMPATRAO 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=691 baScde50be5ad4d70b541 0e666a3f5 1 3b4fd3934f0227b3a 
ab4ff49ee9941, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B6C9D92AA5599BE94C2F37BF0363AAF3D243DE73A6A 
2F15A0AE751006929371A, cn=MADKAR PRATAP SAMPATRAO 


Date: 2024.02.21 15:25:43 +05'30' 


(प्रताप माडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई /नागपूर . 
२) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेल भवन, नवी दिल्ली. 
३) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 
४) वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मध्य रेल्वे, मुंबई. 
५) मुख्य अभियंता (बांधकाम),मध्य, मध्य रेल्वे, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
८) उप/सह सचिव अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई. 
१०) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

११) कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
रक्कमेचा धनादेश Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Construction), Central Railway, 
CSMT, Mumbai यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 

१२) निवड नस्ती, परिवहन-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


